तालुका बीज गुणन केंद्र ईसारवाडी 
ता. पैठण जि.औरंगाबाद या प्रक्षेत्राचे 
तालुका फळरोपवाटिकेत रुपांतर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- फरोवा-२०२२/प्र.क्र.१९१/१३-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २२ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ :-१) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.फलो/फलो-२/रुपां-/३६७७५/२०२२,दि.२/११/२०२२ 
२) शा.नि. क्र.सिईओ-२०२१/प्र.क्र.१७३/९-अ, दि. 93/9/2022. 


श्रस्तावना:- 


तालुका बीज गुणन केंद्र ईसारवाडी ता. पैठण जि.औरंगाबाद या प्रक्षेत्रावर मोसबी ईस्टेटसाठी 
अंशत: रुपांतर करून शासकीय फळरोपवाटिका स्थापन करणेबाबत चा प्रस्ताव विभागीय कृषि 
सहसंचालक औरंगाबाद यांच्याकडून प्राप्त झाला आहे. औरंगाबाद येथे मोसंबी फळपिकसाठी 
सिट्रस इस्टेट स्थापन करण्यासाठी मान्यता मिळालेली आहे. याबाबत झासनस्तरावरून 
रु. ३६४४.९९१ लाख इतक्या तरतुदीस मान्यता मिळालेली आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू असून सन 
२०२१-२२ मध्ये सदर रकक्‍्कमेपैकी ९२०.७१ लाख अनुदान शासनस्तरावरून प्राप्त झालेली आहे. 


मोसंबी पिकासाठी Riga इंस्टेट चा मुळ उद्देश औरंगाबाद विभागातील शेतक-यांना १) उच्च 
तंत्रज्ञानावर आधारीत रोपवाटीका स्थापन करून रोगमुक्त व गुणवत्ता पुर्ण मोसंबी कलमे व रोपे 
उत्पादन तयार करणे. २) शेतक-यांना प्रशिक्षण देणे, ३) मोसंबी उत्पादक शोतक-यांचे गट स्थापन 
करणे. ४) वाजवी दरात यांत्रिकीकरणासाठी सुविधा उपलब्ध करणे. ५) काढणीत्तोर व्यवस्थापन 
सुविधा निर्माण करणे. ६) मृद व पाणी परिक्षण प्रयोगशाळा स्थापन करून शेतक-यांना सुविधा देणे. ७) 
निविष्ठा विक्री केंद्रातून वाजवी दरात शेतक-यांना निविष्ठा उपलब्ध करून देणे, ८) औजारे बँक 
स्थापन करून शेतक-यांना सुविधा उपलब्ध करून देणे. ९) जेविक खत उत्पादन युनिट स्थापन 
करून शेतक-यांना वाजवी दरात जेविक सुविधा उपलब्ध करून देणे. १०) निर्यातीसाठी नविन 
वाणांची आव्यकता व वाणनिहाय उत्पादन करणे हे होय. 


तालुका बिज गुणन केंद्र ईसारवाडी ता. पैठण जि.औरंगाबाद हे प्रक्षेत्र तालुका 
फळरोपवाटीका ईसारवाडी मध्ये रूपांतरीत केल्यास त्या जागी शासन मान्यता मिळालेला मोसंबी 
पिकासाठी सिट्रेस ईस्टेट चा प्रकल्प स्थापन करणे सोयीचे होईल. शासनावर कोणताही अतिरिक्‍त 
आर्थिक भार न पडता व झासनाची जागा शासनाच्या ताब्यात राहून प्रकल्प भविष्यात व्यवस्थित 
कार्यान्वित राहण्यास सुलभ होईल. यासाठी तालुका बिज गुणन केंद्र ईसारवाडी ता. पैठण जि. 
औरंगाबाद हे प्रक्षेत्र तालुका फळरोपवाटीका, ईसारवाडी मध्ये रूपांतरीत करण्यास मंजूरी देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः फरोवा-२०२२/प्र.क्र.१९१/१३-ओ 


शासन निर्णय: - 


तालुका बिज गुणन केंद्र ईसारवाडी ता. पैठण जि. औरंगाबाद येथील प्रक्षेत्राचे तालुका 
रोपवाटिका ईसारवाडी येथे रुपांतर करावयाचा तपशिल 


अ. बाब क्षेत्र हे. तालुका बिज गुणन केंद्र शेरा 
क्र. ईसारवाडी येथील क्षेत्र हे. 
Pai | . | मोसंबी पिकासाठी Ried इस्टेट १८.०० हे. गरजेनुसार 
२. | इंडो इस्रायल तंत्रज्ञानावर आधारीत | ४.५०्हे. २२.५० हे. जागा उपलब्ध 
मोसबी पिकासाठी सेंटर ऑफ आहे. 
एक्सलन्स 
एकुण:- | २२.५० हे. 22.40 हे. 


२. उपरोक्त तालुका बिज गुणन केंद्र ईसारवाडी ता. पैठण जि. औरंगाबाद हे प्रक्षेत्र तालुका 
फळरोपवाटीका, ईसारवाडी मध्ये रूपांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. फळरोपवाटिकेवर 
आवर्यक पायाभूत सोयीसुविधा, फळरोपवाटिकेवर कार्यरत अधिकारी/ कर्मचारी यांचे वेतन व इतर 
खर्च यासाठी आवश्‍यक असणारा निधी मागणी क्र.डी-३, २४०१-पिकसंवर्धन, (03) रोपमळे (03)(09) 
भाजीपाळा रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानिक उद्याने (२४०१ १७२२) अंतर्गत बाबीखालील उपलब्ध 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२११२२१४५४१४७७०१ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


HEMANT GORAKHNATH : 
MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
२. संचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 
३. संचालक, निविष्ठा व गुण नियंत्रण, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
४. विभागीय कृषि सहसंचाळक,औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद. 
५. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, औरंगाबाद. 
६. महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर, 
७. महालेखापाल-१/२ , (लेखा परीक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
८. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी,औरंगाबाद. 
९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
१०. सहसंचालक लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला,मुंबई -३२, 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१२. निवड नस्ती (१३-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


